शासकीय तंत्रनिकेतन, यवतमाळ (नवीन) (डिटीई कोड-१०११) 
या पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील माहिती तंत्रज्ञान हा 
पदविका अभ्यासक्रम बंद झाल्याने सदर अभ्यासक्रमाच्या 
व्दितीय वर्षात प्रवेशास पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष 
२०२०-२१ पासून अन्य संस्थेमध्ये स्थलांतर करण्यास शासन 
मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. मान्यता -२०२०/(प्र.क्र.११३/२०)/तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा :- १) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मान्यता-२०१९(प्र.क्र.१०६/१९)/तांशि-५, 
दि.२०/०६/२०१९. 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.१०/एनजीपी/पदविका 
संस्था स्थलांतरण/२०२०/९२४, दिनांक १० नोव्हेंबर, २०२०. 
३) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.१०/एनजीपी/विद्यार्थी 
संस्था स्थलांतरण/२०२०/१०२४, दिनांक ७ डिसेंबर, २०२०. 
प्रस्तावना :- 


शासकीय तंत्रनिकेतन, यवतमाळ (नवीन) (डिटीई कोड-१०११) या पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील 
माहिती तंत्रज्ञान पदविका अभ्यासक्रमाच्या व्दितीय वर्षात प्रवेशास पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ 
पासून अन्य संस्थेत स्थलांतर करणेबाबतचा प्रस्ताव संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांनी संदर्भाधिन क्र.२ च्या 
पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे. त्यास अनुसरुन सदर स्थलांतरणास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 
शासकीय तंत्रनिकेतन, यवतमाळ (नवीन) (डिटीई कोड-१०११) या शासकीय पदविका अभ्यासक्रमाच्या 
संस्थेतील माहिती तंत्रज्ञान पदविका अभ्यासक्रम उपरोक्त संदर्भाधिन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये शैक्षणिक वर्ष 
२०१९-२० पासून बंद झाल्यामुळे सदर संस्थेतील माहिती तंत्रज्ञान या पदविका अभ्यासक्रमाच्या व्दितीय वर्षात 
प्रवेशास पात्र ठरलेल्या तीन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे अन्य 
संस्थेमध्ये संबंधीत अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेच्या मर्यादेत राहून (Within Intake) स्थलांतर करण्यास शासनाची 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता -२०२०/(प्र.क्र.११३/२०)/तांशि-५ 


अ.क्र स्थलांतरणानंतरची संस्था अभ्यासक्रमाचे नाव व्दितीय वर्षात स्थलांतरणाची शिफारस 
असलेल्या विद्यार्थीची संख्या 
चिं शासकीय तंत्रनिकेतन, माहिती तंत्रज्ञान ३ 
मुर्तीजापूर (OTE Code-9008) 


एकुण ०३ 


2. सदर aR निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२०९१२४९५९२८०८ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ete 
Anil Raghunath ieee 
(अ. र. काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे (पुर्व), मुंबई, 
सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 
४. संबंधित संस्था (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
५. निवड नस्ती / तांशि-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


